भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर 
यांच्या आस्थापनेवरील सहायक आवेधन 
अभियंता (गट-ब) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
सर्वसाधारण बदल्या सन २०२३-२४ 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्र. एमएनए-०५२३/प्र.क्र.२०/उद्योग-९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १२ जून २०२३ 
शासन आदेशा: 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदी व सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन निर्णय दि.३०.०५.२०२३ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने 
भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील सहायक आवेधन अभियंता (गट-ब) 
या संवर्गातील खालील तक्त्यात नमुद अधिका-यांच्या त्यांच्या नांवासमोरील रकाना क्र.४ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे सर्वसाधारण बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


पदनाम: सहायक आवेधन अभियंता, (गट-ब) 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
Lae | २ : 8 
ae श्री.भो.तु.महेशकर | प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर | प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर येथील रिक्‍त 
पदी बदलीने पदस्थापना 


२. उक्त परिच्छेद क्र.१ येथील तक्त्यात नमुद करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीच्या 
ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे, तसेच सदर बदली आदेश हेच कार्यमुक्‍तीचे आदेश समजण्यात यावेत. तसेच 
श्री.महेशकर यांना बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू होण्यासाठी संबंधित उपसंचालक, प्रादेशिक 
कार्यालय, चंद्रपूर यांनी स्थानिक पर्यायी व्यवस्था करुन त्यांना त्वरीत कार्यमुक्त करावे व त्याबाबतचा 
कार्यपूर्ती अहवाल शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन Aa महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र.२०२३०६१२१५१०१९१६१० असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 


"१09 ANGAD RAMESHRAO KADAM 


lly sig 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES 
ANGAD RAMESHRAO 5७७५०५५७०५ oerarsvens 
2 


0=3ca786f9b62a82b 1 caab230e8d005b753cc173b08ed17e13 


69bdc96d8d037efa, postalCode=400032, ‘Maharasht: 

KA DA M INumber=BBF3F5C470269F7FFBC287FEFA6375AFA1676795F3 
3B321FF27913890D235930, -ANGAD RAMESHRAO KADAM 
Date: 2023.06.13 12:37:13 +05'30' 


(अंगद कदम) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, १.संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर. 


शासन आदेशा क्रमांकः 'एमएनए-०५२३/प्र.क्र.२०/उद्योग-९ 
२.महाळेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
३.उपसंचालक, प्रादेशिक कार्यालय, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, चंद्रपूर 
४.मा.मंत्री (खनिकर्म) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५.प्रधान सचिव (खनिकर्म), यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. मंत्रालय, मुंबई 
६.सहसचिव (खनिकमी), यांचे स्वीय सहायक उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग. मंत्रालय, मुंबई ३२ 


७.श्री.भो.तु.महेशकर, प्रादेशिक कार्यालय, चंद्रपूर यांना विहित मार्गाने. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


